IRA परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२२/ प्र.क्र. ०३/ ग्रासं-३ 


वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील सहायक नियंत्रक या 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१ जानेवारी २०२२ या 
दिनांकास अनुसरुन अंतिम जेष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : वैमाशा-२०२२/ प्र.क्र. ०३/ ग्रासं-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- २२.०८.२०२२ 


वाचा :- अ.ना. पु व ग्रा. स.वि. शासन परिपत्रक क्र. TART २०२२/प्र.क्र. ०३/ग्रा.सं.३/ 
दि. ३१/०१/२०२२ 


शासन परिपत्रक- 

संदर्भाधीन दि. ३१/०१/२०२२ च्या परिपत्रकान्वये वैध मापन शास्त्र, यंत्रणेतील सहायक नियंत्रक या 
संवर्गाची दिनांक १ जानेवारी २०२२ या दिनांकाच्या स्थितीस अनुसरुन सामायिक तात्पुरती जेष्ठतायादी 
प्रसिध्द करण्यात आली होती. या संदर्भात कर्मचाऱ्यांकडून प्राप्त आक्षेप, त्रुटी/वास्तविक चुका व नियंत्रक, 
वैध मापन शास्त्र यांचे त्यावरील अभिप्राय विचारात घेऊन प्रस्तुत सामायिक तात्पुरती जेष्ठतासूची अंतिम 
करण्यात आली आहे.सदर अंतिम जेष्ठता यादी या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट "अ" येथे जोडण्यात आली 
आहे. 


2. सदर जेष्ठतासूची तयार करताना महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. सदरहू सामायिक जेष्ठतासूची 
नियमितरित्या सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची आपापसातील 
जेष्ठता निश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. 


३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावळी २०२१ मधील नियम ५ (२) नुसार सहायक 
नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गाच्या मागील वर्षाच्या अंतिम जेष्ठतायादीमधील सेवानिवृत्ती, निधन, 
पदोन्नती, राजीनामा इ. कारणांमुळे या संवर्गात कार्यरत नसलेल्या कर्मचा-यांची नांवे वगळून दि.१ जानेवारी, 
२०२२ या दिनांकाची अंतिम जेष्ठतायादी तयार करण्यात आली आहे. 


8. सहायक नियंत्रक, वैध मापन झास्त्र या संवर्गाची दि. १ जानेवारी 2022 या दिनांकाची अंतिम 
सामायिक जेष्ठतासूची मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार 
तसेच या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायळयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमत्ती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ 
वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून तयार करण्यात आली आहे. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२२/ प्र.क्र. ०३/ ग्रासं-३ 


५. नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांनी सहायक नियंत्रक,वैध मापन शास्त्र या संवर्गाची सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टातील अंतीम जेष्ठतासूची सदर संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या निदहानास आणावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०८२२१५३६४११८०६ असा आहे. हे शासन परित्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SHITAL ANAND RAMTEKE 


DN: =GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL SUPPLY 
UMER PROTECTION DEPARTMENT, postalCode=400032, 


(शितल रामटेके) 
अवर सचिव 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
प्रति, 
१) सर्व संबंधित सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र (नियंत्रक वैध मापन शास्त्र 
यांच्यामार्फत ) 
प्रत- 


१) नियंत्रक, वैद्य मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य. मुंबई. 
२) सर्व विभागीय सह नियंत्रक वैद्य मापन शास्त्र. 
३) निवडनस्ती (ere). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२२/ प्र.क्र. ०३/ ग्रासं-३ 


झासन परिपत्रक क्र. वैमाशा २०२२/प्र.क्र.०३/ग्रासं-३, दि. २२.०८.२०२२ सोबतचे परिशिष्ठ “अ 


सहायक नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१ जानेवारी २०२२ या दिनांकास अनुसरुन अंतिम जेष्ठतासूची. 


नियम ३ | शासकीय कर्मचाऱ्याचे | संबंधित पदावरील | जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३ (२) (अ) ज्येष्ठतेचा । सेवानिवृत्तीचा शेरा 
(२) (ब) नांव नियुक्तीचा मार्ग नुसार संवर्गात प्रत्यक्ष | दिनांक दिनांक 
नुसार रुजू दिनांक 
ज्येष्ठता 

क्रमांक 
(1-6. २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
विळे शि श्री. दि.ल.पोरडवार पदोन्नती ०४-०५-१९६७। अ.ज. २४.०८.१९९५ २४.०८.१९९५ । ३१.०५.२०२५ 
२. श्री. प्रति. होळके पदोन्नती १५.०१.१९६९ | भक-क ०९.१०.१९९७ ०९.१०.१९९७ | ३१.०१.२०२७ 
३. श्री.र.शि.परदेशी पदोन्नती २६.०३.१९६९ । विजाअ ०९.१०.१९९७ ०९.१०.१९९७ । ३१.०३.२०२७ 
४ श्री. प्र.र. भोई पदोन्नती ०६.०१.१९६५ । भब-ज ०६.०७.२००२ ०६.०७.२००२ | ३१.०१.२०२३ 
ष्‌. MUX परदेशी पदोन्नती ०१.०५.१९६६ | भब.ज. ०६.०७.२००२ ०६.०७.२००२ | ३१.०५.२०२४ 
नि श्री. रा.ल.रुपनर पदोन्नती ०१.०१.१९६८ | भ.ज.क ०६.०७.२००२ ०६.०७.२००२ । ३१.१२.२०२५ 
७ श्री. संअ. जोशी पदोन्नती १८.११.१९६७ | अ.ज ०६.०७.२००२ ०६.०७.२००२ । ३१.११.२०२५ 
g श्री. स.मु.बिल्पे पदौन्नती ०२.०५.१९६७ | अ.ज. ०६.०७.२००२ ०६.०७.२००२ | ३१.०५.२०२५ 
९ श्री. कृ.ना.रिठे पदोन्नती ११.०४.१९७३ | अ.ज. १८.१०.२००३ १८.१०.२००३ | ३०.०४.२०३१ 
शिआ श्री. उ.मा. इत्तडवार पदौन्नती ०८.०१.१९६४ | खुला १८.१०.२००३ १८.१०.२००३ | ३१.०१.२०२२ 
| 99 | श्री. शि.य. मुंढे पदोन्नती १७.०४.१९६८ | भ.ज.ड १८.१०.२००३ १८.१०.२००३ | ३०.०४.२०२६ 
१२ श्री. अ.तु.चव्हाण पदौोन्नती ०१.०६.१९६६ | खुला १८.१०.२००३ १८.१०.२००३ । ३१.०६.२०२४ 
१३ श्री. सं. व्यं. रघोजी पदीन्नती ०७.०४.१९६८ | खुला १८.१०.२००३ १८.१०.२००३ | ३०.०४.२०२६ 
१४ श्री. रा.म.डाखवे पदोन्नती ११.०६.१९६५ | इ.मा.व. १८.१०.२००३ १८.१०.२००३ | ३०.०६.२०२३ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२२/ प्र.क्र. ०३/ ग्रासं-३ 


१५ श्री. सि.दा. ढवणे पदोन्नती ०१.०७.१९६७ । विमाप्र १८.१०.२००३ १८.१०.२००३ | ३०.०७.२०२५ 
१६ श्री. ग.मा. कांबळे पदोन्नती ०४.०६.१९६८ | अ.जा. १८.१०.२००३ १८.१०.२००३ । ३०.६.२०२६ 

१७ श्री. इ.सु. शिंदे पदीन्नती ०१.०४.१९६५ | भ.ज.क १८.१०.२००३ १८.१०.२००३ | ३०.०४.२०२३ 
१८ श्री.अ.ग. कोहाडे पदोन्नती १२.०३.१९७० | अ.ज १८.१०.२००३ १८.१०.२००३ | ३१.०३.२०२८ 
१९ श्री. अ.पा.इंगोले पदोन्नती ०१-०६-१९६७ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१/०५/२०२५ 
२०. श्री. चं.दा. पालिवाल पदौन्नती २९.०३.१९६६ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१/०३/२०२४ 
२१ श्री. म.वि. महाजन पदौोन्नती १५.०८.१९६५ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१/०८/२०२३ 
२२ रां.चि.पाटील पदोन्नती ०१.०६.१९६६ | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१/०५/२०२४ 
२३ श्री. प्र.द.कुडाळकर पदौन्नती १५.०४.१९६८ | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.०४.२०२६ 
२४ श्री. वि.पु.कलोडे पदौन्नती १२.०८.१९६३ | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०८.२०२१ 
२५ श्री. आ.बा. पाटील पदोन्नती ०१.०६.१९६६ | खुला ०८.०१.२०२१ | ०८.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२४ 
2 श्री. दे.के.नानेकर पदोन्नती ०३.०१.१९६३ | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०१.२०२१ 
२७ श्री. सु.रा.जोर्वेकर पदोन्नती ०६.०२.१९६७ | खुला ०८.०१.२०२१ | ०८.०१.२०२१ | २८.०२.२०२५ 
Q¢ श्री. प्र.गो.जोशी पदीन्नती २१.०२.१९६३ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | २८.०२.२०२१ 
२९ श्री. आ.अ.कुलकर्णी पदौोन्नती १६.०७.१९६८ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ । ३१.०७.२०२६ 
३० श्री. वि.बा. झोटे पदोन्नती २४.१०.१९६८ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.१०.२०२६ 
३१ श्री. अ.मु.आकोटकर पदौोन्नती २०.०३.१९७० | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०३.२०२८ 
३२ श्री. ओ.कृ. गाडबैल पदोन्नती २५.०८.१९६६ | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०८.२०२४ 
३३ श्री. भ.प्र.धुमाळ पदोन्नती ०५.०५.१९६८ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२६ 
३४ श्री. वि.रा.भडके पदोन्नती २१.०७.१९६३ | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०७.२०२१ 
३५ | at. सु.मो.सांगळे पदोन्नती ०१.०५.१९६९ | इमाव ०८.०१.२०२१ | ०८.०१.२०२१ | ३०.०४.२०२७ 
३६ श्री.अ.का. महाजन पदोन्नती ०७.०५.१९६५ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२३ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२२/ प्र.क्र. ०३/ ग्रासं-३ 


३७ श्री. ग.र. रावराणे पदौन्नती ०१.०६.१९६६ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२४ 
3¢ | श्री. अमु.कुलकर्णी पदोन्नती ११.०४.१९६७ | खुला ०८.०१.२०२१ | ०८.०१.२०२१ | ३०.०४.२०२५ 
३९ श्री. र.ई.गवंडी पदौन्नती २२.०५.१९६९ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२७ 
४० श्री. प्र.प्र.जोशी पदौन्नती ०३.०१.१९६७ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०१.२०२५ 
४१ श्री. र.वि.बंडापल्ले पदीन्नती ०३.०७.१९६३ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०७.२०२१ 
४२ श्री. सं.भा.बोरसे पदौन्नती २१.०४.१९७० | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.०४.२०२८ 
४३ श्री. अ.दि.तोटे पदोन्नती १०.११.१९६७ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.११.२०२५ 
४४ श्री. संसस.दलाल पदौन्नती १४.०८.१९६६ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०८.२०२४ 
४५ श्री. स.मा.शिदे पदौन्नती १.०१.१९७० खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.१२.२०२७ 
४६ श्री. र.श्री.दळवी पदौन्नती १०.१०.१९६६ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.१०.२०२४ 
४७ श्री. र.द.जाधव पदौन्नती १५.०४.१९६४ | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.०४.२०२२ 
BC श्री रा.मा.चव्हाण पदीन्नती ०४.०३.१९६४ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०३.१९२२ 
४९ श्री. बा.तु.फटांगरे पदोन्नती १०.०३.१९६६ | इमाव ०८.०१.२०२१ | ०८.०१.२०२१ | ३१.०३.२०२४ 
५० श्री. म.ध.तोंडरे पदौोन्नती ०१.०७.१९६७ | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.०६.२०२५ 
५१ श्री. अ.ना.नरवडे पदोन्नती ०३.०१.१९६४ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०१.२०२२ 
५२ श्री. सं.ता.वाघ पदौन्नती ०१.०६.१९६९ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२७ 
43 श्री. म.मा.जोर्वेकर पदीन्नती २२.०२.२०७० | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | २९.०२.२०२८ 
५४ श्री. अ.दि.कुलकरणी पदोन्नती १६.०७.१९६५ | खुला ०८.०१.२०२१ | ०८.०१.२०२१ | ३१.०७.२०२३ 
५५ श्री. वि.स.लाटे पदोन्नती ०५.०३.१९७१ विमाप्र ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०३.२०२९ 
५६ श्री. स्ने.धा.शिवगुंडे पदोन्नती १७.११.१९६५ | खुला ०८.०१.२०२१ | ०८.०१.२०२१ | ३०.११.२०२३ 
५७ श्री. रा.ध.नालमवार पदौोन्नती २९.०७.१९६३ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०७.२०२१ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


